Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015-17 


AIMER 


KARNER 


AAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ४४] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८ , २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ [ पृष्ठे ४८ , किंमत : रुपये १० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , १- २ 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ, चार - अ, चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ . इ . केवळ अमरावती २-४८ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक- अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात १ - २० 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका 
बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १६९६ . 


विधि व न्याय विभाग 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक ११ ऑक्टोबर , २०१७ . 


क्रमांक डीजीपी - १७१५ -प्र . क्र . ३७६- का .१४. 


दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ (३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या 
शर्ती आणि मानधन ) नियम १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार बुलढाणा जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरिता खालील अनुसूचित दर्शविलेल्या 
अधिवक्त्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक १२- १० -२०१५ अन्वये २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती 
करण्यात आली होती . 


अ .- एक - १ (१४९५ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


पद 


( 3 ) 


सदर नियुक्तीस दिनांक १२ -१०- २०१७ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . 

अधिवक्त्याचे नाव 

(२ ) 
अॅड . अमोल सुरेश बल्लाळ 

जिल्हा सरकारी वकील व शासकीय अभियोक्ता 
अॅड . विवेक माधव बापट 

सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
अॅड. सुभाष पुंडलिक हिवाळे 

सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
अॅड. सोनाली रमेश सावजी 

सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
अॅड . संतोष मुलचंद्र खत्री 

सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
अॅड . आशिष अनंत केसाळे 

सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
अॅड . उदय सुधाकर आपटे 

सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
अॅड . रजनी देवीदास बावस्कर 

सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
अॅड . शैलेश हरिहर जोशी 

सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
अॅड. जनार्धन मनोहर बोदडे 

सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व मानधन) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
३ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा /ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


संजीव केळुसकर , 

अवर सचिव . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १६९७ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
वाचा : ( १ ) नवीन भुसंपादन अधिनियम , २०१३ कलम २५ . 

( २) मा . विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचे पत्र क्र .विआका/निवाडा शाखा/ ५१/ २०१७, दिनांक २१-९ - २०१७ . 
(३ ) या कार्यालयाचेपत्र क्रमांक कापुमोप्र/ अका/ भूसंपादन/ जा .क्र . २७७२/ कावि -९२३/ २०१७, दिनांक ५-९- २०१७ . 
( ४) उविअ मुर्तिजापूर यांचे पत्र क्रमांक प्रस्तु-१/ कावि-११८५/ २०१७, दिनांक २८-९ -२०१७. 
( ५) उविअ मुर्तिजापूर यांचे पत्र क्रमांक प्रस्तु-१/ कावि - ११८९/ २०१७, दिनांक ६- १०-२०१७. 

आदेश 


क्रमांक जिका- अका- भूसंपादन - जा . क्र .- कावि - १११३ - २०१७. 


ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मुर्तिजापूर यांनी दिनांक ६- १०- २०१७ रोजीचे पत्रान्वये भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९ / 
४७/ २०१२ - १३ , मौजे सुलतानपूर, तालुका मुर्तिजापूर या प्रकरणास मा . विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी संदर्भ पत्र क्र . (२) अन्वये सुधारणा 
सुचविल्या असून , सदर त्रुट्यांची पुर्तता करणेकरीता तसेच प्रकरणामध्ये निधी मागणी , प्रारुप निवाडा, अंतिम निवाडा व संबंधित कास्तकारांना निधीचे 
वाटप ईत्यादी कार्यवाही करणेस्तव साधारणतः १ महिन्याचा कालावधी लागू शकतो, त्यामुळे भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( यापुढे जीचा निर्देश “ उक्त अधिनियम २०१३ ” असा करण्यात आला आहे) चे नियम 
२५ मधील तरतुदीप्रमाणे माहे डिसेंबर २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केलेली आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८ , २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


३ 


आणि ज्याअर्थी, अधिनियम , २०१३ मधील नियम २५ मध्ये, “जिल्हाधिकारी, कलम १९ अन्वये घोषणा प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून बारा 
महिन्यांच्या कालावधीत निवाडा देईल आणि जर त्या कालावधीत निवाडा देण्यात आला नाही तर , जमीन संपादनाची संपूर्ण कार्यवाही रद्द होईल . परंतु 
त्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर समुचित शासनाला बारा महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल ...” असे स्पष्ट 
नमूद केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, मुर्तिजापूर यांनी दिनांक ६- १० - २०१७ रोजीचे पत्रामध्ये , “ मा . विभागीय 
आयुक्त , अमरावती यांनी संदर्भ पत्र क्रमांक (२) अन्वये सुधारणा सुचविल्या असून , सदर ट्यांची पुर्तता करणेकरीता तसेच प्रकरणामध्ये निधी मागणी , 
प्रारूप निवाडा , अंतिम निवाडा व संबंधित कास्तकारांना निधीचेवाटप ईत्यादी कार्यवाही करणेस्तव साधारणतः १ महिन्याचा कालावधी लागु शकतो " 
असल्याचे नमूद केले आहे. त्याअर्थी, सदरची बाब ही अधिनियम २०१३ मधील नियम २५ नुसार समर्थन करणा- या परिस्थितीमध्ये येत असल्याचे 
निकषापर्यंत मी येऊन पोहचतो ; 


आणि ज्याअर्थी, अधिनियम , २०१३ मधील नियम ३ चे खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे जिल्ह्यामधील सार्वजनिक प्रयोजनाच्या बाबतीत जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी समुचित शासन असल्याचे समजण्यात येईल ; 


त्याअर्थी आता , अधिनियम , २०१३ मधील नियम ३ चे खंड ( इ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी , आस्तिककुमार 
पाण्डेय , जिल्हाधिकारी अकोला, समुचित शासन या नात्याने नियम २५ चे परंतुकाद्वारे प्रावधान असलेली समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात 
असल्यामुळे, संभाव्य प्रभावाने , भुसंपादन प्रकरण क्रमांक ९/ ४७/ २०१२-१३ मौजे सुलतानपूर , ता. मुर्तिजापूर या प्रकरणामध्ये काढण्यात आलेल्या कलम 
१९ च्या अधिसूचनेंतर्गतचे १२ महिन्याच्या कालावधीस पुढे डिसेंबर २०१७ अखेरपर्यंतची वाढ प्रदान करीत आहे ; 


अकोला : 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ . 


आस्तिककुमार पाण्डेय , 
जिल्हाधिकारी , 

अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६९८ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक प्रस्तु - २- भू. सं .- अ. का .- कावि - ५५० - २०१७. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्र . ४३० , दिनांक ५- ७- २०१७ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे , आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे. किंवा तिची गरज भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८ , २०१७ / कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड , जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करित 


आहे. 


अनुसूची-एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८ - ४७- २०१६ - १७, मौजा चिंचोली ( संगम ), तालुका उमरखेड , जिल्हा यवतमाळ 


अ . क्र . 


संपादनाखालील क्षेत्र 


भूमापन किंवा/ 
गट क्रमांक 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 
० २७ 


५८ / २ , ५८ / ३ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ० २७ 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नांव : 


वर्धा- यवतमाळ-नांदेड नविन रेल्वे लाईन प्रकल्प . 


( २ ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - वर्धा- यवतमाळ- नांदेड नविन रेल्वे लाईनचेसार्वजनिक कामाचेप्रयोजनार्थ. 
( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - सार्वजनिक हितार्थ पायाभूत सोई दळणवळण मार्गाची निर्मीती होवुन वस्तु , व्यक्तींची वेगवान वाहतूक शक्य 

होवून आर्थिक विकासाला चालना मिळेल . 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

– निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड ,जिल्हा यवतमाळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता 

येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


५ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १६९९ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्रस्तु -२- भू. सं .- अ. का .- कावि- ५५१ -२०१७. - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्र . ७३४, दिनांक ३- ७- २०१७ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे , आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड , जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करित आहे . 


अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २८ -४७- २०१५ - १६ , मौजा बेलखेड , तालुका उमरखेड ,जिल्हा यवतमाळ 

अ . क्र . 

भूमापन किंवा/ संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( ३) 


( २ ) 


ho 


० 


० 


२४/ २ 

२४/ २अ 
२४/ १ , २४ / १ब 

२४/ १अ 


० 


० 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . १ ३६ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
( १ ) प्रकल्पाचे नांव : वर्धा- यवतमाळ- नांदेड नविन रेल्वे लाईन प्रकल्प 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - वर्धा- यवतमाळ- नांदेड नविन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 
( ३) समाजाला मिळणारे लाभ : - सार्वजनिक हितार्थपायाभूत सोई दळणवळण मार्गाची निर्मीती होवुन वस्तु , व्यक्तींची वेगवान वाहतूक शक्य 

होवून आर्थिक विकासाला चालना मिळेल . 
अ . - एक-२ ( १४९५). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


अनुसूची -तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

– निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड , जिल्हा यवतमाळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता 

येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७०० . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक प्रस्तु- भू.सं .- अ. का .- कावि-५५२-२०१७. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ७२१ , दिनांक २७- ६- २०१७ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे , आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे .किंवा तिची गरज भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


__ आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट- कलम ( २ ) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


__ आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड ,जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २४- ४७- २०१५- १६ , मौजा श्रीदत्तनगर , तालुका उमरखेड , जिल्हा यवतमाळ 


अ . क्र . 


संपादनाखालील क्षेत्र 


भूमापन किंवा/ 
गट क्रमांक 

( २ ) 


( ३ ) 


to 


하 


० 


하 


० 


० 


하 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


७ 


अनुसूची - एक - चालू 

(२) 


( ३) 
हे . आर 


१२/ २ 


० ०२ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . 


० ५२ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नांव : वर्धा- यवतमाळ- नांदेड नवीन रेल्वे लाईन प्रकल्प 
( २ ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - वर्धा- यवतमाळ-नांदेड नवीन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ . 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - सार्वजनिक हितार्थ पायाभूत सोई , दळणवळण मार्गाची निर्मिती होवून वस्तु , व्यक्तींची वेगवान वाहतूक शक्य 

होवून आर्थिक विकासाला चालना मिळेल . 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

– निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड ,जिल्हा यवतमाळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता 

येईल . 


यवतमाळ : 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१७ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) , म . शा . रा ., अ . क्र . १७०१ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र . अ .- भू. सं .- अ . का .- कावि - ८३८ - २०१७ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३, खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र. क्र .७७/ अ -२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८ , २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्येदिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ). 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार ,जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( लघु सिंचन कामे ), अमरावती, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती, यांस 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४/४७/ २०१५ - १६ , 


गाव तुळजापूर , तालुका नांदगांव खंडेश्वर , जिल्हा अमरावती 
अनु भूमापन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
क्रमांक गट क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


हे . आर 


० 


० 


१६ / १ पैकी 
१७ पैकी 
१७ पैकी 
१७ पैकी 


० 


- 


एकूण . . 


२६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


९ 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १) प्रकल्पाचे नांव : - निम्न साखळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प , ता . नांदगांव खंडेश्वर , जि . अमरावती. 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- निम्न साखळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे धरण व बुडीत क्षेत्राकरीता. 
( ३) समाजाला मिळणारे लाभ : - लाभधारकांना आर्थिक व पायाभूत सुविधा ( या प्रकल्पामुळे नांदगांव खंडेश्वर तालुक्यातील नऊ गावांना कृषी 

क्षेत्रात प्रत्यक्ष सिंचन सुविधेचा लाभ मिळणार आहे. कृषी उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन शेतक -यांचा 
आर्थिक स्तर ऊंचावून जीवनमान सुधारण्याकरीता कृषी क्षेत्राला पूरक उद्योग जसे पशुसंवर्धन , दुग्ध 
व्यवसाय, कुक्कुटपालन , मत्स्यपालन इत्यादी लघु उद्योगाला चालना मिळून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात 
रोजगार निर्मिती होणार आहे. पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी सोय होणार आहे .) 


अनुसूची -तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही , सबब माहिती - निरंक 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) : – दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१/ २०१५/ प्र .क्र . ३/ अ - २ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक 


च 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( लघु सिंचन कामे), अमरावती , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा . , अ . क्र . १७०२ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र . अ .- भू . सं .- अ . का .- कावि -८३९ - २०१७. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३, खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र .क्र .७७/ अ - २ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील १० ,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 
अ . - एक - ३ (१४९५). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ,(नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) . 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( लघुसिंचन कामे ), अमरावती , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांस 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१ / ४७/ २०१५- १६ , 


गाव हरणी, तालुका नांदगांव खंडेश्वर , जिल्हा अमरावती 


अंदाजित क्षेत्र 


अनु 
क्रमांक 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


हे . आर 


१६२ 


४७/४ पैकी 
४७/ २ पैकी 


० ८१ 


-rm- 


४७/ २ पैकी 


१६१ 


४७ / ५ 


१६२ 


४७/ ३ 


१२१ 


४७/ ६ 


१६२ 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


११ 


अनुसूची-एक - चालू 
(२) 


(१) 


हे . आर 


७ 


११८ 


४७/७ 
४८ पैकी 
४८ पैकी 


२ ०१ 


एकूण . . 


१३ ६९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नांव : - निम्न साखळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प , ता . नांदगांव खंडेश्वर , जि . अमरावती 


( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - निम्न साखळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे धरण व बुडीत क्षेत्राकरीता. 


( ३) समाजाला मिळणारे लाभ : - लाभधारकांना आर्थिक व पायाभूत सुविधा ( या प्रकल्पामुळे नांदगांव खंडेश्वर तालुक्यातील नऊ गावांना कृषी 

क्षेत्रात प्रत्यक्षसिंचन सुविधेचा लाभ मिळणार आहे. कृषी उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन शेतक - यांचा 
आर्थिक स्तर ऊंचावून जिवनमान सुधारण्याकरीता कृषी क्षेत्राला पुरक उद्योग जसे पशुसंवर्धन , दुग्ध 
व्यवसाय, कुक्कुटपालन , मत्सपालन इत्यादी लघु उद्योगाला चालना मिळून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात 
रोजगार निर्मिती होणार आहे. पिण्याच्या पाण्याची कायम स्वरूपी सोय होणार आहे .) 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती - निरंक . 


अनुसूची- चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) : – दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र . ३/ अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० ( क) नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची- पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लघु सिंचन कामे , अमरावती, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८ , २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७०३ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक प्र . अ.- भू .सं .- अ . का .- कावि -८४० - २०१७. - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३, खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ- २ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ,(नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

___ परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ( लघु सिंचन कामे ), अमरावती ,जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांस 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७ -२०१५-१६ , 
गाव अमदापूर , तालुका नांदगांव खंडेश्वर, जिल्हा अमरावती . 
अनु भूमापन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
क्रमांक गट क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
२/ १अ 

० ८३ 
१४७ 


२/ २ 


M 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


१३ 


अनुसूची-एक - चालू 
( २) 


(१ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


३ 


२/ ३ 


१४८ 


१/ ३ 


१ / २ 


१ / १अ 


१ / १ 


१६/ १ पैकी 


१६/ १ पैकी 


१६ / ३ 


१५/ १ पैकी 
१५/ १ पैकी 


० ५१ 


१५/ १ पैकी 


१५ / २ 


१५/ ३ 


८ / १ 


८ / १अ 


१४७ 


१ ०४ 


८ / २ पैकी 
८ /२ पैकी 


११ / १ 


४ / ३ 


०५८ 


0 


8 


0 


४/ १ 


५ / १ ब पैकी 


५/ १ ब पैकी 


० ८१ 


५ / १ अ 


५ / १ क 


५/ २ 


५/ ३ 


५ / ४ 


१४४ 


एकूण . . 


३१ ०७ 


अ. - एक - ४ (१४९५ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८ , २०१७ / कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नांव : - निम्न साखळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प, ता . नांदगांव खंडेश्वर, जि . अमरावती 
( २) प्रकल्प कार्याचेवर्णन : - निम्न साखळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे धरण व बुडीत क्षेत्राकरीता. 
(३ ) समाजालामिळणारे लाभ : - लाभधारकांना आर्थिक व पायाभूत सुविधा ( या प्रकल्पामुळे नांदगांव खंडेश्वर तालुक्यातील नऊ गावांना कृषी 

क्षेत्रात प्रत्यक्ष सिंचन सुविधेचा लाभ मिळणार आहे . कृषी उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन शेतक - यांचा 
आर्थिक स्तर ऊंचावून जिवनमान सुधारण्याकरीता कृषी क्षेत्राला पुरक उद्योग जसे पशुसंवर्धन , दुग्ध 
व्यवसाय , कुक्कुटपालन , मत्सपालन इत्यादी लघु उद्योगाला चालना मिळून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात 
रोजगार निर्मिती होणार आहे. पिण्याच्या पाण्याची कायम स्वरूपी सोय होणार आहे . ) 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही , सबब माहिती - निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) : – दिनांक १३ मार्च २०१५ चे 
राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१ - २०१५- प्र .क्र . ३- अ- २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०( क ) नुसार सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 

क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक 
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन),( लघु सिंचन कामे), अमरावती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १७०४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक प्र . अ.-भू . सं .- अ . का .- कावि -८४१-२०१७. - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३, खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ- २ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील १० ,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८ , २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


१५ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) : 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट-कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर ,जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) ,( लघु सिंचन कामे ), अमरावती, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांस 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १० - ४७-२०१४- १५ , 
गाव रशिदपूर , तालुका चांदूर बाजार , जिल्हा अमरावती . 
भूमापन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
क्रमांक गट क्रमांक 
( १ ) ___ ( २ ) 

( ३) 
हे . आर 


अनु 


९ / १ अ 


० ०१ 


एकूण . . 


० ०१ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नांव : - पुर्णा मध्यम प्रकल्प , ता . चांदूर बाजार, जि . अमरावती 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - पुर्णा प्रकल्पाच्या लघु कालव्याच्या पुच्छीकरण नालीकरिता . 
( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - लाभधारकांना आर्थिक व पायाभूत सुविधा (यामध्ये आर्थिक , रोजगार विषयक , पायाभूत सुविधा, सोई व 

इतर सुविधा). 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११- १७ , शके १९३९ 


- 


. 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही , सबब माहिती - निरंक . 


च 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) : – दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र . ३/ अ- २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 

क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक 
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ( लघु सिंचन कामे ), अमरावती, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७०५ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र . अ.- भू. सं .- अ . का .- कावि-८४२- २०१७. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३, खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
वभाग, क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र . क्र . ७७/ अ - २ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील १० ,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्येदिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे , (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 


१७ 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप -नियम (३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ( लघु सिंचन कामे ) , अमरावती , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७/ ४७/ २०१५-१६ , 
गाव खानापूर , तालुका नांदगांव खंडेश्वर, जिल्हा अमरावती . 
भूमापन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
क्रमांक गट क्रमांक 
__ ( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
३ / १ पैकी 

० १४ 


अनु 


० 


एकूण 


० 


० १४ 


। 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नांव : - निम्न साखळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प , ता . नांदगांव खंडेश्वर, जि . अमरावती 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - निम्न साखळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे धरण व बुडीत क्षेत्राकरीता. 
( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - लाभधारकांना आर्थिक व पायाभूत सुविधा ( या प्रकल्पामुळे नांदगांव खंडेश्वर तालुक्यातील नऊ गावांना कृषी 

क्षेत्रात प्रत्यक्ष सिंचन सुविधेचा लाभ मिळणार आहे . कृषी उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन शेतक -यांचा 
आर्थिक स्तर ऊंचावून जिवनमान सुधारण्याकरीता कृषी क्षेत्राला पुरक उद्योग जसे पशुसंवर्धन , दुग्ध 
व्यवसाय , कुक्कुटपालन , मत्सपालन इत्यादी लघु उद्योगाला चालना मिळून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात 
रोजगार निर्मिती होणार आहे . पिण्याच्या पाण्याची कायम स्वरूपी सोय होणार आहे .) 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती - निरंक . 


अ . - एक - ५ (१४९५ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) : – दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र. क्र . ३/ अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक 
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ( लघु सिंचन कामे) , अमरावती, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७०६. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक प्र . अ.-भू .सं .- अ . का .- कावि -८४३- २०१७. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ , खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र. क्र .७७ / अ- २, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील १० ,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे , (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


१९ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), ( लघुसिंचन कामे ), अमरावती, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांस 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०९ / ४७/ २०१४-१५, 
मौजा ब्राम्हणवाडा थडी, तालुका चांदूर बाजार, जिल्हा अमरावती . 
अनु भूमापन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
क्रमांक गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 


हे . आर 


४८० पैकी 


- 


o oy 
० ०३ 


४८१ 


- 


एकूण 


० ०८ 


कल्प 


लपा 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नांव : - पुर्णा मध्यम प्रकल्प , ता . चांदूर बाजार , जि . अमरावती 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -पुर्णा प्रकल्पाच्या लघु कालव्याच्या पुच्छीकरण नालीकरिता. 
(३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - लाभधारकांना आर्थिक व पायाभूत सुविधा ( यामध्ये आर्थिक , रोजगार विषयक , पायाभूत सुविधा, सोई व 

इतर सुविधा). 

अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही , सबब माहिती - निरंक . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) : – दिनांक १३ मार्च २०१५ चे 
राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र . ३ / अ -२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०क नुसार सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 

( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक 
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), ( लघु सिंचन कामे), अमरावती, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


च 


या 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७०७. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक प्र . अ.- भू .सं .- अ . का .- कावि -८४५- २०१७. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३, खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ - २, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील १० ,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) : 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे , (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

___ परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट-कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ( लघु सिंचन कामे ) , अमरावती, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांस 
पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२/ ४७/ २०१५- १६ , 
गाव ढेंगाळा , तालुका नांदगांव खंडेश्वर , जिल्हा अमरावती . 
अनु भूमापन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
क्रमांक गट क्रमांक 
( २) 

( ३ ) 

हे . आर 
१ पैकी 

२ १६ 
१ पैकी 

१६० 
१ पैकी 

० ८१ 


éorm 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८ , २०१७ / कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 


२१ 


अनुसूची-एक - चालू 
(२) 


(१) 


हे . आर 


० 


० 


० 


ogogvar 


० 


१ पैकी 
१ पैकी 
१७/ ३ पैकी 
१७/ ३ पैकी 
१७/ १ पैकी 
१८ / १ पैकी 
१८ / १ पैकी 
१८ / २ 


० 


० 


० 


० 


एकूण . . 


८ ०० 


अनुसूची -दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नाव : - निम्न साखळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प , ता . नांदगांव खंडेश्वर, जि . अमरावती 
(२) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - निम्न साखळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे धरण व बुडीत क्षेत्राकरीता. 
(३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - लाभधारकांना आर्थिक व पायाभूत सुविधा ( या प्रकल्पामुळे नांदगांव खंडेश्वर तालुक्यातील नऊ गावांना कृषी 

क्षेत्रात प्रत्यक्ष सिंचन सुविधेचा लाभ मिळणार आहे . कृषी उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन शेतक -यांचा 
आर्थिक स्तर ऊंचावून जीवनमान सुधारण्याकरीता कृषी क्षेत्राला पुरक उद्योग जसे पशुसंवर्धन , दुग्ध 
व्यवसाय , कुक्कुटपालन , मत्सपालन इत्यादी लघु उद्योगाला चालना मिळून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात 
रोजगार निर्मिती होणार आहे . पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी सोय होणार आहे. ) 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
निम्न साखळी प्रकल्पाचे धरणाचे बुडीत क्षेत्रातील ढेंगाळा हे गांव पूर्णतः विस्थापित होत आहे. म्हणून विस्थापन करणे आवश्यक आहे. मौजा 
ढेंगाळा येथील बुडीत क्षेत्रात जाणा- या शेत जमिनीचे सदर भूसंपादन करणे आवश्यक आहे . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणानेदिलेला ) : – दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र. क्र . ३/ अ- २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम - जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, अमरावती . 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, यांचे कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर , अमरावती . 

( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील - महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाची 
अधिसूचना क्र . आरपीए- २०१५- प्र.क्र . १२९( १)-र- १, दिनांक २८ मे २०१५ . 
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), (लघुसिंचन कामे ), अमरावती, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७. 
अ . - एक - ६ (१४९५). 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी, 

अमरावती . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८ , २०१७ / कार्तिक ११- १७ , शके १९३९ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७०८ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक राजस्व - ३- भू . सं .- २- कावि- ९४७ - २०१७. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११- २०१४ -प्र.क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना 
” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते. 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 


तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 


यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- पाच मध्ये दिलेला आहे. 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० 
च्या उप-नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११- १७ , शके १९३९ 


२३ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, पुसद यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक - चालू 
( २ ) 


चौ . मि . 


( २ ) 


अनुसूची - एक 

अकृषिक जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५ -४७- २०१६ - २०१७ 

गाव ईसापूर , तालुका दिग्रस , जिल्हा यवतमाळ. 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्र ./ भूखंड क्र . अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) 

चौ . मि . 
गट क्र . १२९ 
भूखंड क्र . ३ बी , ४ , १३, १४ए , १४बी , 
१५ए, १७, १८ए, १८बी, १९ए, १९बी , 
२० , २९ , ३०ए, ३०बी , ३१ए , ३१बी , 
३२ , ३३ , ३४ए , ३४बी , ३५ए ३५बी , 
३६ , ४५ , ४६ए , ४६बी , ४७ए , ४७बी, 
४८ , ४९ , ५०ए , ५०बी, ५१ए, ५१बी , 
५२ , ६२ , ६३ए, ६३बी , ६४ए, ६४बी , 
६५ , ६६ , ६७ए , ६७बी , ६८ए , ६८बी , 
६९ए, ६९बी, ७०ए , ७०बी , ७१ए , ७१बी, 
७२ , ७३, ७४ए , ७५, ५३ , ५४ए , ५४बी , १७७५१. ४७ 
५५ए, ५५बी , ५६ए , ५६बी , ५७, ५८ , 
५९ए, ५९बी , ६०ए , ६०बी , ६१, ३७ , 
३८ए , ३८बी , ३९ए, ३९बी , ४० , ४१ए , 
४१बी, ४२ए , ४२बी , ४३ए , ४३बी , ४४ , 
२१ , २२, २३, २४ , २५ , २६ए, २६बी , 
२७ए , २७बी , २८ , ५ , ६ए , ६बी , ७, ८ , 
९ , १० , ११, १२ , २ब , ३अ , १५ब , १६ , 
७४ब , १७अ , ७६ब , १०३, १०४अ , 
१०४ब , १०५अ , १०५ब , १०६अ , १०६ब , 
१०७अ , १०७ब , १०८अ, १०८ब, १०९अ , 
१०९ब , ११० , ९४ , ९५अ, ९५ब , ९६अ , 
९६ब , ९७अ , ९७ब , ९८अ, ९८ब , ९९अ , 
९९ब , १००अ, ९३. 

गट क्र . १३१ 
भूखंड क्र . ४२ , ४३ , ४४ , ४५, ४६ , ४७ , 
३७, ३८ , २४ , २५ , २६ , २७, २८ , २९ , 
३० , ३१ , ३२, ३३, ३४ , ३५ , ३६ , २० , ७००३.२२ 
२१ , २२ , २३ , १, २ , ३, ४ , ५ , ६ , ७ , 
८ , ९ , १० , ११ , १२ , १३ , १४, १५, १६, 
१७ , १८ , १९ 

गट क्र . ७५ 
भूखंड क्र . ३४ , ३५ , ३६ , ३७, ३८ , ८ , ९ , 
१० , ६ , ५ , १, ३९ , ७ 

१५६५ . ७७ 
४ गट क्र . ८९ पैकी गावठाण मधील 
मा . क्र . ३२० 

१४४ .९२ 
५ मा . क्र . ३१९ 

१०० . ९९ 
६ मा . क्र . ३१७ 

९५. ५९ 


मा . क्र . ३१४ 
मा . क्र . ३२८ 
मा . क्र . ३३२ , ३१८ 
मा . क्र . ३३३ 
मा . क्र . ३३४ 
मा . क्र . ३२५, ३२५/ १ 
मा . क्र . ३२६ 
मा . क्र . ३२९ 
मा . क्र . ३२७ 
मा . क्र . ३३० 
मा . क्र . ३३१ 
मा . क्र . ३३९ 
मा . क्र . ३४० 
मा . क्र . ३३७ 
मा . क्र . ३३८ 
मा . क्र . ३३६ 
मा . क्र . ३२१ 
मा . क्र . ३४१ 
मा . क्र . ३२२ 
मा . क्र . ३२३ 
मा . क्र . ३२४ 
मा . क्र . ३३५ 
५० / पै/ ३१ / ब 
५० / पै / २८/ ब 
५० / पै/ ३० / ब 
५० / पै/ ३२/ अ 
५० / पै/ ३२/ ब 
५० / पै/ ३३ / अ 
५० / पै/ ३३ / ब 
५० / पै / २१ / ब 
५०/ पै/२१/ अ 
५० / १/ २०/ अ 
५० / पै/ २०/ ब 
५० / १/ १९/ ब 
५० / पै/ १९ / अ 
५०/ पै / १८ / ब 
५० / १/ १८ / अ 
५० / १/ १७ / ब 
५० / पै/ १७ / अ 
५० /पै/ १६/ ब 
५० / पै / १६/ अ 
५० / पै/ १५/ ब 
५० / पै/ १५/ अ 


१११. २८ 
११६ . १० 
१९७. ०० 
९० . ०० 
१०६ . २५ 
१२८ . ०० 

४४ . ६६ 
४८ . ७५ 

६३ . ६० 
१५३ . ३० 
५४ .०० 
२९ . ६१ 
६० . ०० 
६२ . ७२ 
५६ .०० 
६४ . ०० 
५८ . ७१ 
७९ .९० 
४३.८० 
४३.८० 
६४. ०० 
१७२ . ७० 
८५.९२ 

४ .९७ 
११४ .०० 
९३. ३९ 
९५ .४१ 
८५.९८ 
८५.९४ 
१० .०९ 
१२. ५९ 
१५. ९३ 
१८ . ६२ 
२२ .४५ 
२५. ६२ 
२९ . ४० 
३१ . ५८ 
३६ .४४ 
३८ .९९ 
४१.९४ 
४५ .८९ 
४९ . ४७ 
५२ . ०० 


Gc 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८ , २०१७ / कार्तिक ११- १७ , शके १९३९ 


अनुसूची -एक चालू 


अनुसूची- एक - चालू 
(२ ) 


( २ ) 


५० / पै / १४/ ब 
५० / पै / १४/ अ 


चौ . मि . 
५५ .२६ 
५८ .१३ 


१०० 


१०१ 


१०२ 


१०३ 
१०४ 
१०५ 


१०६ 


१०७ 


१०८ 


१०९ 
११० 


१११ 


११२ 
११३ 
११४ 


११५ 


११६ 
११७ 


११८ 
११९ 


५१/ १अ / पै/ ९ / ब 
५१/ १अ / पै/ १० / ब 
५१/ १अ/ १/ १३/ ब 
५१/ १अ / पै/ १४ 
५१/ १अ / पै/ १६ 
५१/ १अ/ पै / १७ / अ 
५१/ १अ/ पै/ १७/ ब 
५१/ १अ/ पै/ १८ / अ 
५१ /१अ/ १/ १८ / ब 
५१/ १अ / पै/ १९ / अ 
५१/ १अ/ पै/ २१ 
५१/ १अ / पै/ २२ 
५१/ १अ/ पै/ २३/ अ 
५१/ १अ / पै/ २३/ ब 
५१/ १अ / पै/ २५ 
५१/ १अ/ पै/ २७ 
५१/ १अ / पै/ २८ / अ 
५१/ १अ / पै / २८ / ब 
५१/ १अ / पै/ २९ 
५१/ १अ / पै/ ३० 
५१/ १अ/ पै/ ३१ / अ 
५१/ १अ / पै/ ३१/ ब 
५१/ १अ / पै/ ३२ / ब 
५१/ १अ/ पै/ ३३/ अ 
५१ / १अ/ पै / ३३ / ब 
५१ / १अ/ पै/ ३४ / अ 
५१/ १अ / पै/ ३४/ ब 
५१/ १अ/ पै/ ३५ / अ 
५१ / १अ / पै/ ३५/ ब 
५१/ १अ/ पै/ ३६ 
५१/ १अ / पै/ ५५ 
५१ / १अ / पै/ ५६ 
५१/ १अ / पै/ ५७ 
५१/१अ/ पै/ ५८ 
५१/ १अ / पै/ ५९ 
५१/ १अ / पै/ ६१ 
५१/ १अ/ पै/ ५० 
५१/ १अ / पै/ ५१ / अ 
५१/ १अ / पै / ५१ / ब 
५१/ १अ / पै/ ४९ 
५१/ १अ / पै/ ४८ / अ 
५१/ १अ/ पै/ ४८ / ब 
५१/ ११ / १/ ४७ / अ 
५१/ १अ / पै/ ४७ / ब 
५१/ १अ / पै/ ४६ 


५० / पै / १३ 
५० / पै/ ९ / अ 
५० / पै /९ / ब 
५०/ पै / १० / ब 
५० / पै/ ३१/ अ 
५१/ १अ / पै/ २ब 
५१/१अ/ पै/ ३अ 
५१/ १अ / पै/ ३ब 
५१/ १अ / पै/ ४अ 
५१/ १अ/ पै/ १०अ 
५१ / १अ / पै/ ११ब 
५१/ १अ / पै/ १२अ 
५१/ १अ / पै/ १२ब 
५१/ १अ / १/ १३अ 
५१/ १अ / पै / ६ 
५१/ १अ / पै/ ७ 
५१/ १अ/ पै/ ५२अ 
५१/ १अ/ पै / ५२ब 
५१/१अ/ पै/ ५३अ 
५१/ १अ/ पै/ ५३ब 
५१/ १अ/ पै/ ५४अ 
५१/ १अ / पै/ ५४ब 
५१/ १अ / पै/ ६० 
५१/ १अ / पै/ २० 
५१/ १अ/ पै/ २४ 
५१/ १अ / पै/ ३२अ 
५१/ १अ/ पै / ४ब 
५१/ १अ / पै/ १ब 
५१/ १अ / पै / १९ब 
५१/ १अ / पै/ १५ 
५० / पै/ ७ / अ 
५० / पै / ७/ ब 
५० / १/ ८ / अ 
५० / १/ ८ / ब 
५१/ १अ/ पै / ११/ ब 
५१/ १अ / पै/ १०/ अ 
५१/ १अ / पै / ११ / अ 
५१/ १अ / पै/ १ / अ 
५१/ १अ / पै/ २ / अ 
५१/ १अ/ पै / ५ / ब 
५१/ १अ / पै/ ५/ अ 
५१/ १अ / पै/ ८ / अ 
५१/ १अ / पै /८ / ब 
५१/ १अ/ पै/ ९/ अ 


१२० 


( ३ ) 

चौ . मि . 
१२७.८७ 
१२७. ५० 
१२६.५६ 
१६६ . २५ 
१५३ .९७ 
१२२ .८० 
११५.१३ 
११४ .९३ 
११४ .५६ 
११४ . १८ 
१५२ . ७५ 
२२३ . ८३ 
१३० . ५६ 
११९. ३२ 
१८५. ६२ 
१५५ . २८ 
११५. १६ 
१२७ .०७ 
१५६ . ०० 
१५७ .८७ 
१२० . ०० 
१२०. ०० 
१२० . ०० 
१२० . ०० 
१२०. ०० 
१२० . ०० 
१०६. ३९ 
७९ .२७ 
५९ .३१ 
४८ .९१ 
४१५. ४५ 
३६३ . ३७ 
२१० . ०० 
२६१ . १३ 
१५५ . १५ 
२०३ .९५ 
२०४ . ५२ 
११२ . ५० 
११२ . ५० 
२१७. ६५ 
१२० . ०० 
१२० . ०० 
१२० . ०० 
१२० .०० 
२१२.३५ 


८६ .४३ 
७८ .१२ 
७४ .८३ 
६९ .८१ 
९३ . ३९ 
११६ . २५ 
११६ .२५ 
११६. २५ 
१२७ . ५० 
१२७. ५० 
१२७ . ५० 
१२७ . ५० 
१२७. ५० 
१२७ . ५० 
२२३.९० 

५८ .१३ 
१२७. ५० 
११२. ५० 
११२.५० 
११२. ५० 
११२. ५० 
११२.५० 
१५२. ०० 
१५० . ७५ 
१७८ . १६ 
१२० . ०० 
१२० . ५६ 
१०२.९६ 
११३ .६२ 
१९८ . ८२ 

६ .९० 
२२ .४२ 
३९ .८४ 
९४ . ६४ 
११२. ५० 
७५.९४ 
७६ . ३४ 
१०२.९६ 
११४.९३ 
१३१. ४० 
१३० .०० 
१२९ .९३ 
१३० .३१ 
१२९ . ३७ 


१२१ 


१२२ 


१२३ 


१२४ 
१२५ 
१२६ 


१२७ 
१२८ 


१२९ 


१३० 


१३१ 


१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 


१३७ 


१३८ 
१३९ 
१४० 


१४१ 


एकूण अकृषिक क्षेत्र . . ४१३१२ .५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११-१७ , शके १९३९ 


२५ 


अ . क्र . 


कृषिक जमिनीचे वर्णन 
भूमापन किंवा गट क्र ./ भूखंड क्र . 

( २ ) 


अनुसूची- एक - चालू 
( २ ) 


१ 


हे . आर 


अंदाजित क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 
० १६ 
० २७ 
३ २२ 


S 


० ७५ 


wwo 


& 


१३१ 
१३७ 
१३० 


३ ०४ 


० 


० 


१३९ 
८७ 


%** 


७७ 
१४१ 
१४२ 
१४४ 
१४३ 
१४३/ १ 
१४३/ १ 


० 


० 


० 


७५पै 


० 


.om. 


** 


० 


० 


८८ 


१० 


० 


० 


१४५ 


० 


० 


** 


० 


१४६ 
१४७ 


० 


५१ / १पै 


० 


११ 


० 


**** 


११ 


० 


० 


६२ 
६३ 
६१पै 
६१पै 


० 


० 


22&D 


० 


एकूण कृषिक क्षेत्र . . ३०.५० 


० 


० 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

वर्धा- यवतमाळ-नांदेड नवीन रेल्वे लाईन प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

वर्धा-यवतमाळ-पुसद-नांदेड नवीन रेल्वे लाईनचेसार्वजनिक कामाचेप्रयोजनार्थ . 
समाजाला मिळणारे लाभ : पायाभूत सोई -दळणवळण मार्गाची निर्मिती होऊन वस्तु-व्यक्तींची वेगवान वाहतूक शक्य होऊन 

आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक / संकीर्ण -०१- २०१५-प्र . क्र .- ३- अ - २, नुसार उक्त अधिनियमाचे 
कलम - १० ( क ) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची-पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - सदर प्रकल्पात पुनर्वसनाची आवश्यकता नसल्याने प्रशासक नेमलेला 

नसून प्रशासकाची आवश्यकता नाही . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: - -निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : - -निरंक 

___ या अधिसूचनेचा तपशील . 

टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , पुसद , जिल्हा यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ . 


अ - एक - ७ ( १४९५) . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८ , २०१७ / कार्तिक ११- १७ , शके १९३९ 


IIT 


जपा 


र 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७०९ . 


भूमि संपादन , पूनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक अभा - भूसं - कावी - ११४० - २०१७ . 


ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या पत्रकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११- २०१४ -पक्र - ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड. ओ .) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” कसा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची आवश्यकता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . (विस्थापित होत असेल तर या अनुसूचिमध्ये कारणे नमूद करावीत .) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार -मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ - च्या पोट कलम (१) अन्वयेपुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा; ) 


त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची लेखी नमूद करून अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून विशेष सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११, पोट - कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० 
च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभीलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


२७ 


आणि म्हणून , ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यवतमाळ यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५/४७/ २०१३ - १४ , 

गाव टेंभूर्णी, ता . जि . यवतमाळ 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( २ ) 

(३ ) 
हे . आर 

३ १४ 
५२/ २ 

० २० 


६२ 


एकूण . . ३ ३४ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे विवरण 


:- लखमापूर लघु पाटबंधारे ( साठवण ) योजना . 
:- मौजा टेंभूर्णी, ता. जि . यवतमाळ. 

होणे अपेक्षित आहे. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची-तीन 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन होत नाही . 


अनुसूची- चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांशः नविन भूसंपादन कायदा , २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची-पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) अधिका- याचे नाव व पदनाम 


निरंक 


( ब ) अधिका-याचा कार्यालयीन पत्ता :- निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण . (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


विशेष नोंद :- भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यवतमाळ यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे. 


यवतमाळ : 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७. 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८, २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७१० . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक अका - राजस्व ४- कावि-९५९ - २०१७. 


शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टि .एल . सी .- १०७६- ६३९२३- म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम, १९६६ ( १९६६ चा महा. ४१ वा ) याच्या कलम ४, पोट- कलम ( १) च्या परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आल्या आहेत . त्यांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दीनंतर मी , डॉ . राजेश 
देशमुख, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ जिल्ह्याद्वारे दिनांक १३-१० -२०१७ पासून यवतमाळ जिल्ह्याच्या बाभुळगांव तालुक्यातील बेंबळा प्रकल्पाचे बुडीत 
क्षेत्रात गेलेल्या मौजा कोल्ही- १, डेहणी, पहुर -२, नागरगांव येथील विस्थापितांचे पुनर्वसन त्याच गावचे शिवारात निर्माण करण्यात आल्यामुळे त्या गावचे 
क्षेत्रफळ पूर्वी प्रमाणेच कायम राहील . परंतु काही गट नं . बेंबळा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात गेल्यामुळे गट नंबर मध्ये बदल करण्यात येत आहे. तसेच 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व यवतमाळ जिल्ह्याच्या बाभुळगाव तालुक्यातील मौजा कोल्ही- १ डेहणी , पहुर-२, नागरगांव या 
नावाने ओळखण्यात येणा- या गावात रूपांतर करीत आहे . 


एकूण 


गावाचे तालुका 
नाव 


एकूण एकूण 
गट नं . क्षेत्र 


अनुसूची 
बेंबळा प्रकल्पाचे वहितीकरीता शिल्लक 
बुडीत आलेले असलेली जमीन 

क्षेत्र 
(५ ) 


नविन 
होणारे 
गट नं . 
(८ ) 


शेरा गावाचे 

नांव 
पूर्वीप्रमाणे 
(९) 


( १) 


(२) 


( ३) 


(४) 


( ७) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


कोल्ही - १ बाभुळगाव 


४५४ १२३१ ०५ 


९८ 


७८२ ९२ 


३५६ 


४४८ १३ 


३५६ ४४८ १३ १ ते ३५६ कोल्ही - १ 


डेहणी 


३६३ 


९४२ ८५ 


५४ १३५ ४८ 


३०९ ८०७ ३७ 


३०९ ८०७ ३७ १ ते ३०९ 


डेहणी 


पहुर- २ 


८६६ २०४३ ३८ 


६६३ १५०० ०४ 


२०३ ५४३ ३४ 


२०३ 


५४३ ३४ १ ते २०३ पहुर- २ 


नागरगांव 


४८ 


३४५ ५१ 


२८ 


१६६ ९६ 


२० 


१७८ ५५ 


२० 


१७८ ५५ १ ते २० 


नागरगांव 


यवतमाळ : 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ . 


दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७११ . 

BY COLLECTOR 

FINAL NOTIFICATION 
No. AK - REV - 4 - WS - 959 - 2017 . 

The Following Final Notification which I, Dr. Rajesh Deshmukh the Collector , Yavatmal , District 
Yavatmal propose to issue in exercise of the powers of the State Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 
1966 ) delegated to meby Government Notification Revenue and Forest Department No . TLC - 1076 -63923 
M - 6 , dated 1 -07 - 1976 is hereby published as required by sub - section (4 ) of the said Section 4 , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 


२९ 


I, Dr. Rajesh Deshmukh (I. A . S .), Collector , Yavatmal District, here by with effect from the dated 13 - 10 
2017 constitute the Village Kolhi- 1 , Dehani, Pahur- 2 & Nagargaon in the Babhulgaon Taluka of the Said 
Yavatmal District having the limits specified in the Schedule here to appended . 


Taluka 


Name of 
Village 


SCHEDULE 
Total Total Total area Land 
Gat area of under available for 
No. Land submergace Cultivation 

of the Bembla 

Project 
( 3) ( 4) (5 ) 

( 6) 


Total area of New Remarks 
Land Gat Name of the 

No . Village as 

before 


___ (1 ) 


( 2) 


___ (7) 


(8) 


(9) 


- - - 


H. A. 


H. A. 


H. A. 
448 13 356 


H. A. 
448 131 


Kolhi- 1 


Babhulgaon 


454 1231 05 


98 


782 92 


356 


To 
356 


Kolhi - 1 


Dehani 


363 


942 85 


54 


135 48 309 


807 37 309 


807 37 


Dehani 


1 To 
309 


Pahur- 2 


866 2043 38 663 1500 04 203 


543 34 203 


543 34 


1 To 
203 


Pahur- 2 


Nagargaon 


48 


345 51 


28 


166 96 


20 


178 55 


20 


178 55 1 To 20 


Nagargaon 


Yavatmal : 
Dated the 13th October 2017 . 


Dr. RAJESH DESHMUKH , 

Collector, Yavatmal. 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७१२ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत 
क्रमांक अका- भ . सं .- कावि - १६३४ - २०१७. 

ज्याअर्थी, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर तर्फे कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग, अमरावती यांनी चंद्रभागा बॅरेज बृहत 
लघु प्रकल्पाकरीता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ०३ - २०१५ -प्र . क्र . ३४- अ- २ , दिनांक १२- ५ - २०१५ 
व दिनांक ३० - ०९ - २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने वि . पा . वि . महामंडळ , नागपूर 

विभाग , अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . ८१५- २०१७, दिनांक १८ - ०३- २०१७ भूसंपादन 
प्रस्ताव क्र . ०१- ४७ - २०१७- १८ , मौजा असदपूर , एकूण क्षेत्रफळ १. ४१ हे . आर प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश क्र . २९६- २०१७, दिनांक २४-०३- २०१७ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय 
दिनांक १२- ०५ - २०१५ व दिनांक ३०- ०९ - २०१५ आणि तद्नुषंगीक शासननिर्णय तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वनविभाग क्र . एलक्युएन - ०१ 
२०१७, प्र . क्र . १२ अ- २ दिनांक २५- ०१ - २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत ; 

___ त्याअर्थी, आता, उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मी , डॉ . व्ही . के . राठोड , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी , अचलपूर याद्वारे 

__ ( एक ) अनुसूची-एक मध्ये खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर तर्फे 
कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध 

( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेतांना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व शेड्युल १ 
च्या तरतुदीनुसार संबधीत जमिनीसाठी परिगणित होणा - या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन, मोबदला निश्चित करण्यात 
येईल . 

( तीन ) संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन , खाजगी वाटाघाटीद्वारे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , 
नागपूर तर्फे कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचेनांवे खरेदी देण्यास स्वच्छने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने 
निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णता व अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्र (विकल्प) मागवित आहे . 

___ संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे 
विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 
अ .- एक - ८( १४९५). 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११ -१७, शके १९३९ 


संमती पत्राचा (विकल्प ) विहीत नमुना उपविभागीय अभियंता , अमरावती पाटबंधारे उपविभाग क्र . ५, दर्यापूर यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध 
आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत/ उपविभागीय अभियंता , अमरावती पाटबंधारे उपविभाग क्र . ५ , 
भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत उपविभागीय अभियंता , पाटबंधारे उपविभाग , क्र . ५ , 
दर्यापूर ( अमरावती ) यांच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरिक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली 
आहे. 

अनुसूची-एक 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०१७- १८ , मौजा असदपूर , ता . अचलपूर, जि . अमरावती 
प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ट ( खरेदी घ्यावयाच्या) जमिनीचा तपशील 
अ. क्र . गट सर्व्हे क्रमांक ७/ १२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 

एकूण क्षेत्र 

क्षेत्र 
( १) ( २) 

( ४ ) 
हे . आर 

हे . आर 
४६१ ० ९१ 

० ६० 
३७१ 

१२१ 
१६२ 


०६१ 


३७१ 


एकूण . . 


३ ७४ 


१४१ 


अचलपूर : 
दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ . 


डॉ . व्हि . के . राठोड , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , अचलपूर . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७१३ . 


शुद्धीपत्र 
क्रमांक उविअ - भूसं - रेल्वे- कावि -१२१७ -२०१७. 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , पुसद यांचे कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३- ४७- २०१५- १६, मौजा सिंगद , 
ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ मधील कलम- १९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक जुलै २० -२६, 
२०१७ रोजी पृष्ठ ३२ ते ३४ , अनुक्रमांक १२२१ वर प्रसिद्ध झालेली आहे . त्यात खालीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी . 
याकरीता 

असे वाचावे 


अंदाजित क्षेत्र 


वगळावयाचे क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


वगळावयाचे क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


( १ ) 


___ (२) 


(३ ) 


(२ ) 


___ ( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


tico 


३१९/१ 


३१९ / १ 


०३४ 


० ३४ 


३१९ / १ 


० २६ 


००८ रस्ता 


पुसद : 
दिनांक ०६ ऑक्टोबर २०१७ . 


नितीनकुमार हिंगोले , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , पुसद . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


३१ 


अनुसूची - चालू 
( २) 


0 


0 


९१ 


( ३ ) 
हे . आर ( सीसीए ) 

० ५० 
० ४७ 
१६० 


cc 


९२ 


0 


३ / १ अ 
८९ / १ 
८९/ २ 


o 


७२ 


on 


२ १० 
३ १५ 


8 


गेट क्र . ३ 


१६० 


-0 


१०० 


३/ १ अ 
३/ १ अ 
३ / १ अ 
९० / १ 
९०/ २ 


c 


. 


n 


भाग १ ( अ .वि . पु .). म . शा . रा . अ. क्र . १७१४ . 

कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 
महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , 
२००५ . 

प्रगटन - ३ 
क्रमांक ४२५६- सिं . व्य .-पावासं - अधिसूचना- ३-२०१७. 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ मधील कलम ५, ६ व ७ व नियम क्र . ३ नुसार असा 
निर्णय झाला आहे की , पाणीवापर संस्थाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय 
सोईने कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी मी , जयंत स. शिंदे, कार्यकारी 
अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम , खालील प्रमाणे पाणीवापर 
संस्थाचे अद्यावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा 
कब्जेदार यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसिल कार्यालय , 
सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या 
सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिध्द करीत आहे . 

त्याअर्थी, मी , जयंत स. शिंदे, कार्यकारी अभियंता , वाशिम पाटबंधारे 
विभाग , वाशिम , असेही जाहिर करतो की , यापुढे समुचीत प्राधिकरणातर्फे 
कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस 
पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून 
व्यवस्थापन याखाली येणा- या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व 
भोगवटाधारकांवर पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे 
बंधनकारक असेल . 

या प्रगटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रगटन राजपत्रात 
जाहिर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधिक्षक अभियंता , वाशिम 
पाटबंधारे मंडळ, वाशिम यांच्याकडे अपील करता येईल . 

अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव : - मोखड पिंप्री , ता .कारंजा , जिल्हा वाशिम 
सिंचनाखालील एकूण क्षेत्र : - सी . सी.ए.- २१०. ७० हेक्टर 

मौजा-पिंप्री, गेट क्र . १ 
सर्वेनंबर 

क्षेत्र 
( २ ) 

हे . आर ( सीसीए ) 
६० 

१०० 
६१ 
६२ /२ 
६१ / १ 

० ९७ 


३/ १ 


6 


९०/ ३ 
९१/ ३ 
९० / ४ 
९०/ ४ 


. 


७१ 


गेट क्र . ४ 


0 


६/ १ 


- 


७ / १ 


0 


७ / २ 


c 


१ ५२ 


गेट क्र . ५ 


0 


० 


१८ / २ 


ū 


० 


v_- 


ă 


० 


x 


० 


ă 


० 


ă 


" 


० 


ă 


किनन्»9vन् 


० 


6 


० 


ارزبهبیهبه 


छछजज 


० 


० 


२९ / १ 
२९ / १ अ 
२९ / १ ब 
२९ / २ 
२९ / २ 
२९ / २ 
३० / २ 
३० / १ अ 


___ मौजा-मोखड , गेट क्र . २ 

० ५० 
० ९० 


208 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


C 


( २ ) 


हे . आर ( सीसीए ) 


० 


० 


में" 


० 


० 


० 


१० / ३ 
१० / ४ 
१० / ४ 
११ / १ 
११ / २ 


० 


० 


० 


० 


० 


" 


गेट क्र . ९ 


० 


r 


० 


० 


m 


० 


अनुसूची - चालू 
( २ ) 

हे . आर ( सीसीए ) 
३१ / १ 
३१ / २ 
३१ / ३ 
३१ / ३ ब 

३१ / ४ 
३१/ ३ ब 
३२/ १ 
३२/ २ 
३२ / ३ 
६९ / ४ 
७०/ २ 
६९ / ६ 
७० / १ 
३१ / ४ 
७१ 

मौजा- तांदळी , गेट क्र . ६ 
३३ / १ 
३३/ २ 
३३/ ४ 
३३/ ३ 

गेट क्र . ७ 


० 


० 


u-४२४४४२ 


० 


० 


- 


० 


० 


9 


० 


२७/ २ 
२८ / १ 
२८ / १ 
२८ / १ अ 
२८ / १ ब 
२८ / २ 
२६ / ३ 
२६ / २ 

२६ / २ 
२६/ १ अ 
२६ / १ अ 
२६ / १ अ 
२६ / १ अ 
२६ / १ अ 

२५ / २ 
२५ / २ 


० 


- 


० 


० 


० 


० 


-* 


० 


३१/ १ 
२९ / ६ 


गेट क्र . १० 


- 


० 


ल 


० 


२९ / ५ 
२९/ ३ 
२९/ २ 
२९ / १ 


० 


ल 


० 


- 


गेट क्र . ८ 


० 


- 


० 


८ / १ 


० 


८ / २ 


० 


28.60&cu-on.cawo 


eu 


-- 


८ / ४ 


० ८० 


२२/ १ अ 
२२ / १ अ 
२२ / १ ब 
२२/ १ ब 
२२/ १ ब 
२२/ १ 
२२/ १ 
२२ / १ 
२२/ १ 
२२ / १ क 
२२/ १ क 
२४/ १ 
२४ / १ 

२३ 
२४ / २ 
२४ / २ 
२४/ २ 
२४ / ६ 
२४/ ६ 


० 


९ / अ 


० 


० 


० 


- 


० 


० 


० 


० 


९/ ३ 
१० / १ 
१० / २ 
१० / ३ 


० 


- 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २- ८ , २०१७/ कार्तिक ११- १७ , शके १९३९ 


३३ 


भाग १ ( अ. वि .पु.), म. शा . रा ., अ. क्र . १७१५ . 


अनुसूची - चालू 
( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर ( सीसीए ) 


BY EXECUTIVE ENGINEER 


० 


MMISF ACT , 2005 . 


० 


२४/ ७ 
२५/१ 
११/ २ 
१४/ १ 


NOTIFICATION -3 


० 


No . 4256 -IM- WUA- Notification- 3- 2017. 


गेट क्र . ११ 


१४ / १ 


१६० 
०८० 


१४/ १ 


० 


१४/ १ 
१४/ २ 
१४/ २ 
१६ / ३ 
१६/ ३ 
१६/ ४ 


० 


० 


१८ / ३ 


Whereas , it has been decided to delineate the 
Area of Operation of Water User s Association 
(WUA s ) on hydraulic basis and as per administrative 
convenience under Sections 5 , 6 , 7 and 3 of 
the MMISF Act, 2005 ; I, J . S . Shinde, the Executive 
Engineer, Washim Irrigation Division, Washim hereby , 
delineate Areas of Operation of following WUA s and 
direct that certified copy of the updated map and list of 
land holders and/ or occupiers of direct that, the certified 
copy of the notice board of the officers of concerned Gram 
Panchayat, Tahsil Office, Irrigation Section , Sub- Divi 
sion and Division and at other prominent public places. 
___ Now therefore, I, J. S . Shinde, the Executive Engi 
neerWashim Irrigation Division ,Washim also herein , de 
clare that no water shall be supplied by the Appropriate 
Authority to an individuals holder of occupier of such 
land and the system of supply ofwater through Water 
User s Association shall be binding on all the holders 
and occupiers of the land under Management of Irriga 
tion System by Farmers . 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


२० / १ 


Any person affected by this notification or part thereof, 
may , within 30 days fromthe date of publication of 
this notification in the Official Gazette, like an appeal 
before Superintending Engineer, Washim Irrigation 
Circle, Washim. 


० 


० 


० 


SCHEDULE 


अनु . क्र . 
(१ ) 


२० / ३ 
२० / ३ 
२० / ३ 

गावनिहाय गोषवारा 
गावाचे नाव 

क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर ( सीसीए ) 
पिंप्री 

९७७ 
मोखड 

६७ ४७ 
तांदळी 

१३३ ४६ 


eeo 


( 2 ) 


Name of the Project- Mokhad pimpri , M.I. Tank, 

___ Distt . Washim 

Total CCA:-- 210 . 70 
Sr. No Survey /Gut No . 

Area 
(1 ) 

( 3 ) 

___ H. A. (CCA) 
Village Pimpri Gate No . 1 
60 

1 00 
61 

150 
62 / 2 

160 
61 / 1 

2 00 
100 
080 


एकूण . . २१० ७० 


वाशिम : 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१७. 


097 


जयंत स . शिंदे 
कार्यकारी अभियंता , 
वाशिम पाटबंधारे विभाग , 

वाशिम . 


62 


अ. - एक - ९ (१४९५ ). 


38 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


E 


(3 ) 


0 


63 


EöooovoorAWN- 


SCHEDULE — Contd . 
(2) 

H . A . (CCA ) 

091 
VillageMokhad , Gate No . 2 

0 50 

090 
91 

0 50 
92 

0 47 
3 / 1 A 

160 
89 / 1 

1 40 
89 / 2 

1 40 
800 
080 
2 10 

315 
Gate No . 3 


72 


SCHEDULE - Contd . 
( 2 ) 

(3 ) 

H . A . (CCA) 
31/ 1 

060 
31/ 2 

080 
31 / 3 

0 60 
31/ 3B 

080 
31/ 4 

040 
31 / 3 B 

100 
32 / 1 

100 
32 / 2 

080 
32 / 3 

100 
69 / 4 

080 
70 / 2 

060 
69 / 6 

100 
70 / 1 

0 65 
31 / 4 

060 
71 

0 50 
Village Tandali Gate No . 6 
33 / 1 

160 
33 / 2 

160 
33 / 4 

080 
33 / 3 

150 
Gate No . 7 


87 


160 
100 


200 


4 18 


160 


EoooovociAwN- 


3 / 1 A 
3 / 1 A 
3 / 1 A 
90 / 1 
90 / 2 
3 / 1 
90 / 3 
91 / 3 
90 / 4 
90 / 4 


090 
080 
080 
080 
080 
090 


71 


31 / 1 
29 / 6 
29 / 5 
29 / 3 
29 / 2 
29 / 1 


082 
229 
082 
151 
1 50 
4 40 


Ол 


Gate No . 4 


6 / 1 


7 / 1 


Gate No . 8 


erAWN- 


300 
100 
200 
200 
152 


8 / 1 
8 / 2 
8 / 3 


Gate No. 5 


8 / 4 


18 / 2 


28 


9 / A 
9 / B 
9 / C 
9 / C 


28 


9 / 1 


BaoBEooovoorAcN 


28 
28 
29 / 1 
28 / 1 A 
29 / 1 B 
29 / 2 
29 / 2 
29 / 2 
30 / 2 
30 / 1 A 


100 
100 
0 40 
060 
080 
100 
060 
060 
060 
060 
040 
070 
160 
070 


280 
280 
280 
280 
140 
0 40 
100 
1 41 
1 59 
121 
120 
0 69 
245 
082 
105 
090 
089 
086 


9 / 2 
9 / 3 
10 / 1 
10 / 2 
10 / 3 
10 / 3 
10 / 4 
10 / 4 
11/ 1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११- १७ , शके १९३९ 


SCHEDULE - Contd . 


(2 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


SCHEDULE — Contd . 

(3 ) 

H . A . (CCA) 
11 / 2 

327 
Gate No . 9 


H . A . (CCA ) 

3 45 
1 20 
080 
040 
2 40 
0 80 


14 / 2 
14 / 2 
16 / 3 
16 / 3 
16 / 4 
18 / 3 
18 / 4 
19 


1 60 
080 
1 20 
1 60 
180 
260 
200 


1 25 


080 
2 40 


19 


200 


0 80 


19 


27 / 2 
28 / 1 
28 / 1 
28 / 1 A 
28 / 1 B 
28 / 2 
26 / 3 
26 / 2 
26 / 2 
26 / 1 A 
26 / 1 A 
26 / 1 A 
26 / 1 A 
26 / 1 A 
25 / 2 
25 / 2 

Gate No . 10 


1 30 
1 60 
1 50 
0 80 


200 
080 
180 
1 60 
130 
080 
200 
309 


19 
19 


1 30 


19 


20 / 2 
20 / 1 
20 / 3 
20 / 3 
20 / 3 


080 
1 20 
0 58 
2 40 
060 
0 50 


VILLAGEWISE ABSTRACT 


Sr . No . 


Area 


Village Name 

(2 ) 


( 3 ) 


Pimpri 
Mokhad 
Tandali 


H . A . (CCA ) 

977 
67 47 
133 46 


22 / 1 A 

0 60 
22 / 1 A 

0 60 
22 / 1 B 

100 
22 / 1 B 

160 
22 / 1B 

100 
22 / 1 

1 60 
22 / 1 

0 80 
22 / 1 

0 80 
22 / 1 

080 
22 / 10 

160 
22 / 10 

120 
24 / 1 

070 
24 / 1 

0 80 
23 

1 00 
24 / 2 

0 50 
24 / 2 

0 50 
24 / 2 

0 50 
24 / 6 
24 /6 

0 40 
24 / 7 

080 
25 / 1 

380 
11 / 2 

431 
14 / 1 

080 
Gate No . 11 
14 / 1 

160 
14 / 1 

0 80 
14 / 1 

080 


Total . .210 70 


0 40 


Washim : 
Dated the 
5th September 2017 . 


JAYANT S . SHINDE , 
Executive Engineer , 
Washim Irrigation 
Division , Washim . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म. शा . रा . अ .क्र . १७१६ . 


अनुसूची - चालू 
( २ ) 


( ३ ) 


कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 


महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ . 


१११ 


हे . आर ( सीसीए) 

१५० 
१४० 
१४२ 


११० 


- 


प्रगटन - ३ 


२७७ 


- 


- 


१०४ 
११३ 
१२३ 
१२३ 
१२० 
आर. २ 


- 


- 


क्रमांक ४२५६- सिं . व्य .-पावासं- अधिसूचना- ३- २०१७. 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन कायदा, 
२००५ मधील कलम ५ , ६ व ७ व नियम क्र . ३ नुसार असा निर्णय झाला 
आहे की , पाणी वापर संस्थाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र 
निश्चित करण्यासाठी मी ,जयंत स . शिंदे, कार्यकारी अभियंता , वाशिम 
पाटबंधारे विभाग , वाशिम , खालील प्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे अद्यावत 
नकाशाच्या प्रमाणित प्रती , जमीनधारक आणि /किंवा कब्जेदार यांच्या 
नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसिल कार्यालय , सिंचन शाखा , 
उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक 
ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिध्द करीत आहे. 


३३ 


Y 


१९४ 
१९२ 
१५२ 
० ८१ 


११९ 


0 


mmm 


० ८९ 


1 


७ 


१९२ 


आर . ३ 


0 


२८ 


१७० 
१ ७० 


आणि त्याअर्थी, मी , जयंत स . शिंदे , कार्यकारी अभियंता , वाशिम 
पाटबंधारे विभाग , वाशिम , असेही जाहिर करतो की , यापुढे समुचीत 
प्राधिकरणातर्फे कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार 
यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पध्दतीचे 
शेतक - यांकडून व्यवस्थापन याखाली येणा - या जमिनीच्या सर्व धारकांवर 
व भोगवटाधारकांवर पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे 
बंधनकारक असेल . 


0 


४० 
४० 


३८ 


० 


१७५ 


० 


१३१ 


आर . ४ 
४३ 
४२ 
४१ 
४१ 


० 


३२ 


या प्रगटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रगटन राजपत्रात 
जाहिर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधिक्षक अभियंता, वाशिम 
पाटबंधारे मंडळ , वाशिम यांच्याकडे अपील करता येईल . 

अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव : - शहा , ता . कारंजा , जिल्हा वाशिम 
सिंचनाखालील एकूण क्षेत्र : - सी . सी.ए.- ३३७. ८३ हेक्टर 

मौजा- जयपूर 
अ . क्र . सर्वे नंबर 

क्षेत्र 
( २ ) 

हे . आर ( सीसीए ) 
आर . १ 
११६ 
११५ 


१० २५ 
० ८५ 


४१ 


आर . ४ ब 


( १ ) 


० 


- 


- 


- 


० 


० 


० 


.c७-० 


० 


११४ 


० 


० 


० 


- 


१२१ 
१२३ 
००५ 
१२० 


० 


- 


० 


6 


- 


० 


११८ 
११७ 
११७ 


- 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २- ८ , २०१७/ कार्तिक ११- १७ , शके १९३९ 


३७ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 
( २ ) 


( 9 ) 


( ३ ) 


( २ ) 


हे . आर ( सीसीए ) 


मौजा - जयपूर 


o 


( ३ ) 
हे . आर ( सीसीए ) 

१६० 
१६० 
१२० 
१ २० 


w 


४५ 


० 


११८ 
० ८१ 


w 


४४ 


w 


मौजा-शिंगणापूर 


० 


w 


० 


६६ 


मौजा- जामठी , आर . ९ 


० 


४ 


० 


४ 


० 


आर. ५ 


ॐॐॐ 


० 


० 


६९ 


० 


scwowoDी 


६७ 


० 


० 


७० 


६९ 


मौजा - अंतरखेड 


० 


आर . ६ 


० 


(99 


१ २५ 


० 


० 


० 


० 


२ ७४ 
१३४ 
० ८१ 
० ८३ 


मौजा- जामठी , आर . १० 


० 


० 


० 


ॐ 


- 


० 


ॐ 


० 


ॐ 


० 


ॐ 


0 


० 


० 


ॐ 


० 


० ८१ 
१५९ 
१८६ 
१६१ 
२ १६ 
० ८० 
० ८१ 
० ८१ 


० 


9v 


० 


ॐ 


ल33»FF333orgare 


० 


ॐ 


० 


० 


ॐ 


० 


ॐ 


१ १९ 


- 


० 


ॐ 


- 


० 


, 


- 


१८४ 
१०६ 
२ १६ 
१०६ 
१६० 


आर . ११ 


- 


० 


० 


- 


० 


० 


आर . ८ 


० 


० 


१ २१ 
१५१ 


० 


४ 


अ . - एक - १० ( १४९५ ). 


3८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 
( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर ( सीसीए ) 


( ३ ) 
हे . आर ( सीसीए ) 

० ८१ 
० ९० 


० ९७ 


६५ 


७० 


६५ 


- 


ov 


oY 


एल . ४ 
७१ 
७० 
८५ 


२ ७७ 
१५० 
१ ५४ 


मौजा - आंतरखेड , एल . १ 


o 


५ ८० 


८४ 


१५३ 


० 


टेलगेट जामठी 


० 


0 


१६२ 
१५७ 


१२० 
० ८० 
१३० 


Ym 


० ४१ 


0 


» 


० 


० 


० 


- 


. 


- 


c 


१५५ 


- 


- 


- 


मौजा अंतरखेड , मायनर टेल अंतरखेड 


- 


- 


- 


२ ०० 
१६७ 
२ १४ 
० ८६ 


- 


- 


ormo 


- 


- 


५ ५० 
१०० 


3 


- 


मौजा- जामठी, एल . २ 


० 


४ 


१७० 
० ९० 
० ८१ 


५० 
मायनर आऊलेट 


० 


० 


१ १० 
१५१ 


१०० 


० 


० 


१६० 


२७५ 


० 


० 


० 


० 


० ८१ 
१ ५९ 
० ८१ 


. 


१३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११- १७ , शके १९३९ 


३९ 


बाब 


क्षेत्र 


अनुसूची - चालू 
( २ ) 

हे . आर ( सीसीए ) 
मौजा - जयपूर , जलाशय- उ 
८६ 


( १ ) 


( २ ) 


० 


DA 


जलाशय . उ 
जलाशय . उ 


गावनिहाय गोषवारा 
गावाचे नाव 

( ३ ) 

हे . आर ( सीसीए ) 
शहा 

३८ ५१ 
जयपूर 

१७ ९० 
जयपूर 

६४ ४१ 

६७ १६ 
जामठी 

८० ४६ 
अंतरखेड 

६९ ३९ 


० 


० 


० 


९५ 


शिंगणापूर 


० 


११ 


० 


११६ 


० 


० 


८८ / १६२ 
११० 


० 


८५ 


- 


एकूण . . ३३७ ८३ 


७२/ १ 
१२७ 


62935 


वाशिम : 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१७ . 


जयंत स . शिंदे 
कार्यकारी अभियंता, 
वाशिम पाटबंधारे विभाग , 

वाशिम . 


- 


० 


मौजा- शहा , जलाशय- उ 
३६८ 


० 


० 


भाग १ ( अ. वि . पु .) , म. शा . रा ., अ .क्र . १७१७ . 


० 


० 


BY EXECUTIVE ENGINEER 


० 


० 


MMISF ACT , 2005. 


१५३ 


० 


० 


३५६ 
३४८ 


० 


३५१ 
९४ 


० 


३५१ 


० 


० 


३५० 
१२ 


Y 


Y 


NOTIFICATION -3 
No . 4256 -IM- WUA- Notification- 3 - 2017. 

Whereas , it has been decided to delineate the 
Area of Operation of Water User s Association 
(WUA s ) on hydraulic basis and as per administrative 
convenience under Sections 5 , 6 , 7 and Rule 3 of 
the MMISF Act, 2005 ; I, J . S . Shinde, the Executive 
Engineer, Washim Irrigation Division , Washim hereby , 
delineate Areas of Operation of following WUA s and 
direct that the certified copy of the updated map and list 
of land holders and /or occupiers of said WUA s shallbe 
displayed on the notice board of the officer of concerned 
Gram Panchayat, Tahsil Offices , Irrigation Section , 
Sub - Division and Division and at other prominent public 
places . 

__ Now therefore, I, J . S . Shinde, the Executive 
EngineerWashim Irrigation Division , Washim also hereby , 
declare thatno water shall be supplied by the Appropriate 
Authority to an individuals holder or occupier of such 


३५३ 


- 


५९ 
११७ 


० 


१७ 


र 


१०८ 


१०० 


एकूण . . 


३८ ५१ 


X 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८ , २०१७ / कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


E 


land and the system of supply ofwater through Water 
User s Association shall be binding on all the holders 
and occupiers ofthe land underManagement ofIrrigation 
System by Farmers . 

Any person affected by this notification or part thereof, 
may, within 30 days from the date of publication of 
this notification in the Official Gazette , like an appeal 
before Superintending Engineer, Washim Irrigation 
Circle ,Washim . 


SCHEDULE - Contd . 
( 2 ) 

(3 ) 

H . A . (CCA ) 
32 

10 25 
085 


Our 


41 


SCHEDULE 


Nameof the Project- Shaha , M .I. Tank , 

Ta . Karanja , Distt .Washim 

TotalCCA : -- 337 .83 


DEBocovoorEWN- 


- 


Sr. No 


Survey/GutNo. 


Area 


e 


(2 ) 


( 3 ) 


202 


66 


atoroos 


01+WNR5osóū 


075 


Village - Shinganapur R 4 B 

1 29 
129 
129 
129 
084 
061 
1 47 
0 61 
1 19 
081 
1 11 

081 
62 

082 
Village - Jaypur 
45 

1 18 
44 

081 
Village - Shinganapur 

081 
57 

102 
57 

202 

1 08 
R . 5 
69 

237 
1 17 
080 

1 10 
69 

194 
R . 6 

125 
1 28 
274 
1 34 
081 

083 
R . 7 

162 
89 

076 

081 
88 

1 59 
186 
161 

2 16 
88 

080 
88 

081 
88 

081 
1 19 
1 84 
106 
216 
1 06 
1 60 


67 
67 
70 


123 


H . A . (CCA) 
Village - Jaypur, R . 1 
116 

164 
115 

121 
114 

172 
121 
123 

164 
005 

1 52 
120 

1 54 
118 

1 59 
117 
117 

075 
111 

1 50 
110 

1 40 
104 

1 42 
113 

277 

180 
123 

180 
120 

0 41 
R . 2 

194 
33 

192 
119 

1 52 
34 

081 
089 

192 
R . 3 

170 

170 
40 

076 
076 

1 52 
31 
38 

175 
R . 4 
43 

131 
1 36 
0 84 
084 


77 


OurEWN 


33 


42 


34 


11 


ator 


40 


őaDTBEOvoorAWN 


4 30 


42 


+ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११- १७ , शके १९३९ 


89 


SCHEDULE — Contd . 

(3 ) 
H . A . (CCA) 


( 2 ) 


(1) 


E 


SCHEDULE — Contd . 
(2) 

(3 ) 
H . A . (CCA) 


85 


voorCN- 


BoomBoooovocie 


ороршволОлдодефолол 


49 


1 20 
080 
1 30 
080 
080 
160 
1 89 
173 
202 
1 10 
1 55 
1 21 
5 50 

1 00 
Village Jamthi, L . 2 

170 
090 
081 
090 
0 80 
175 


50 


OOvoorEWN 


50 


281 


275 


R . 8 

121 
151 
1 60 
1 60 

1 20 
86 

1 20 
86 

311 
Village Jamthi, R 9 

2 53 
082 
083 
081 
171 
083 

1 60 
Village Antarkhed , 
29 

1 72 
31 

0 80 
31 

080 
41 

042 

080 
Village Jamthi, R . 10 

160 
2 25 
1 15 
396 
121 
083 
121 
085 
102 
202 
086 
127 
1 60 

1 20 
51 

1 10 
R . 11 
57 

121 
1 62 
1 59 
081 
081 
097 
1 60 
075 
075 

070 
Village Antarkhed , L . 1 

5 80 

483 
26 

0 80 
31.– 305 -99 ( 9884 ). 


ŪDcoBoooovociAWNBOOOOvoorECN 


52 


oovoorAWN 


1 62 
0 80 
081 
162 
081 
081 
1 59 
081 
081 
090 


65 


L . 4 
71 


277 


70 


1 50 


84 


2 . 


WN-oooovociAWN 


85 

1 54 

1 53 
Tail gate Jamthi 

162 
1 57 
0 41 
1 45 
075 
070 

1 55 
Village Antarkhed , Minor tail Antarkhed 

200 

1 67 
37 

2 14 
45 

0 86 


voorAWNAWN 


Aerer=0W 


69 


10 


15 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १९३९ 


SCHEDULE — Contd . 


( 2 ) 


E 


(3 ) 


SCHEDULE — Contd . 
(2 ) 

(3 ) 
H . A . (CCA ) 


H . A . (CCA ) 


46 


360 
360 
355 
24 
309 
26 
356 
348 
351 


UBEBOOvoorAWNAOvoci 


94 


351 


350 


100 
1 00 
200 
100 
1 00 
1 60 
1 20 
200 
100 
130 
121 
180 
200 
200 
100 
200 
1 60 
1 00 
1 50 
100 
060 
200 
100 


12 


17 


83 


28 


353 


86 


59 
117 
17 
108 


95 


11 


180 

079 
49 

162 
50 

200 
Minor outlet Antarkhed 
16 

1 10 
22 

151 
100 
160 
080 
160 
2 28 
078 
1 60 
121 
121 
121 

081 
16 

133 
Village Jaypur, Storage lift 

0 40 

0 40 
75 

0 40 
040 
040 

0 40 
116 

030 
88 / 162 

0 40 
110 

040 
85 

100 
72 / 1 

160 
127 

160 
79 

150 

160 
80 

160 
1 50 
200 
1 60 

0 40 
Village Shaha, Storage lift 
368 

0 40 
32 

0 40 
0 40 

100 
28 

040 
90 

040 
153 

020 
030 
040 
0 40 
040 

100 
360 

100 


VILLAGE WISE ABSTRACT 


GIBBOOvociAWN 


Particulars 


Village Name 


Area 


( 1 ) 


(2) 


( 3 ) 


lift 
lift 


90 


Shaha 
Jaypur 
Jaypur 
Shingnapur 
Jamthi 
Antarkhed 


H . A . (CCA ) 

38 51 
17 90 
64 41 
67 16 
80 46 
66 39 


33 


O 


71 


Total . . 337 83 


17 


BocvorAWNA 


330 


Washim : 
Dated the 
5th September 2017 . 


352 


JAYANT S . SHINDE , 
Executive Engineer , 
Washim Irrigation 
Division , Washim . 


23 


53 


360 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २-८ , २०१७ / कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


४३ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७१८ . 


अनुसूची - चालू 


कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 


( ३ ) 


हे . आर 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक- यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ . 


१८७ 


१९२ 


प्रगटन - ३ 


१९७ 


क्रमांक ५०१० -३१५८- सिं . व्य . पावासं . अधिसूचना- ३- २०१६. 


१९३ 


१९७ 


१९६ 


००० 


१९४ 


००२ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन कायदा , 
२००५ च्या कलम ५ , ६, ७ व नियम - ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे की , 
पाणी वापर संस्थांचे जल शास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीने कार्यक्षेत्र निश्चित 
करण्यासाठी मी , प्र . व . बोरसे , कार्यकारी अभियंता , वाशिम पाटबंधारे 
विभाग , वाशिम खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे अद्यावत नकाशांच्या 
प्रमाणित प्रति , जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या 
ग्राम पंचायत कार्यालय, तहसिल कार्यालय , सिंचन शाखा, उप विभागीय 
कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर 
माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे . 


४४ / २११ 


० ८३ 


४८ / १२१ 


०२७ 


१६५ 


१०० 


१९६ 


१२० 


१२१ 


११६ 


त्याअर्थी, मी , प्र . व . बोरसे , कार्यकारी अभियंता , वाशिम पाटबंधारे 
विभाग , वाशिम असे जाहीर करतो की , यापुढे समुचीत प्राधिकरणातर्फे 
कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी 
पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन 
याखाली येणा- या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणी वापर 
संस्थेतर्फे पाणी पुरवठा करून घेणे बंधनकारक राहील . 


११८ 


१६० 


११७ 


११९ 


१२० 


१०० 


या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रगटन राजपत्रात 
जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आंत अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे 
मंडळ, वाशिम यांच्याकडे अपिल दाखल करता येईल . 


१२४ 


१२५ 


१६० 


११५ 


२०३ 


११४ 


१९५ 


अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव : गीद लघु पाटबंधारे योजना, ता . मानोरा , जि . वाशिम . 
पाणीवापर संस्थेचे नाव व पत्ता - प्रस्तावित पाणी वापर संस्था . 

मौजा निहाय स . नं . निहाय पा . वा . संस्थेचे क्षेत्र 
अनुक्रमांक 

स . नं ./ गट नं . 


१०१ 


१०२ 


११० 


क्षेत्र 


१०३ 


( २ ) 


१०४ 


हे . आर 


मौजा- सावरगांव 


४६ 


२४० 


१६२ 


मौजा-चिखलागड 


१०० 


१९३ 


१८८ 


१८७ 


१२० 


१८४ 


१८७ 


६ १६ 


१८४ 


२५५ 


१९४ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११- १७ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 

( २) 


( ३ ) 
हे . आर 


( ३) 
हे . आर 


२५० 


मौजा- साखर डोह 

१७४ 


४४४ 


२२ 


५ ९० 


१६१ 


४ १० 


१७८ 


१४० 


१४६ 


० 


४५० 


0 


० 


0 


० 


० 


0 


० 


० 


0 


० 


४ ०८ 


० 


OC 


eu 


० 


a 


० 


on 


० 


e 


० 


११२ 


० 


२४५ 


0 


0 


0 


0 


१५० 


१५० 


० 


१४४ 


० 


३ १२ 


/ 


५९३ 


v 


به 


r 


يه 


m 


३२१ 


o 


२५५ 


१४७ 


३३२ 


३ ९८ 


و 


१९८ 


نہ 


یہ 


एकूण . . 


१७० ८९ 


نہ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


४५ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१०७ 


०६३ 


११० 


१११ 


१८५ 


१८७ 


२१ 


१८८ 


१७१ 


१५७ 
१५८ 


१७१ 


० 


१४५ 


१५२ 


० 


० 


१८६ 


० 


१८४ 


१५० 


० 


१८९ 


० ४० 


० 


१८८ 


१०० , 


० 


एकूण . . 


४७७७ 


० 


१२१ 
१२३ 


१८० 


___ 


२७५ 


मौजा-निहाय गोषवारा 
प्रकल्पाचे नाव - गीद लघु पाटबंधारे योजना , ता . मानोरा, जि . वाशिम . 
अ . क्र . गावाचे नाव 

क्षेत्र 
( २) 

हे . आर 


एकूण . . 


१७६ ४२ 


Crm 


सावरगांव 


२४० 


मौजा- हळदा 


चिखलागड 


o 


१७९ 


१७० ८९ 
१७६ ४२ 


साखरडोह 


१८१ 


हळदा 


४७७७ 


१८२ 


0 


१८४ 


१८३ 


पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . . ३९७ ४८ 


१८० 


१९० 


१८९ 


0 


वाशिम : 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ 


प्र . व . बोरसे , 

कार्यकारी अभियंता, 
वाशिम पाटबंधारे विभाग , वाशिम . 


१८८ 


अ .-एक - १२ ( १४९५ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११-१७ , शके १९३९ 


SCHEDULE - Contd . 


( 2 ) 


(3) 


H . A . 


184 


187 


200 
192 
1 60 


184 


ITT 9 ( 31 . fq . 7.), H . SIL. 27., 31 . 55 . 9098 . 

BY EXECUTIVE ENGINEER 
MMISF Act , 2005. 

Notification - III 
No. 5010 - 3158 - M -WUA -Notification - 3 - 2017 . 

Whereas , it has been decided to delineate 
the area Operation of Water User s Association 
(WUA s) on hydraulic basis and as per administra 
tive convenience under Sections 5 , 6 , 7 and 
Rule 3 of the MMISF Act , 2005 . I, P . V . Borse , the 
Executive Engineer , Washim Irrigation Division , 
Washim hereby , delineate Areas of Operation of 
following WUA s and direct that , the certified copy 
of the updated map and list of landholders and / or 
occupiers of said WUA s shall be displayed on the 
notice board of officers of concerned Gram 
Panchayat, Tahsil Office , Irrigation Section , 
Sub - Division and Division and at other prominent 
public places. 


194 


5 40 


187 
197 
193 
197 


196 


194 


44 / 211 
48 / 121 
165 


192 
2 23 
1 46 
0 20 
000 
0 20 
083 
027 
100 
1 20 
090 
100 
160 
2 20 


196 


121 
116 
118 


Now therefore , I, P . V . Borse, the Executive 
Engineer , Washim Irrigation Division , Washim 
also here in declare that, no water shall be 
supplied by the Appropriate Authority to an indi 
vidual holder or occupier of such land and that 
system of supply of water through Water User s 
Association shall be binding on all the 
holders and occupiers of the land under Manage 
ment of Irrigation System by Farmers. 

Any person affected by this notification 
on part thereof, themay , within thirty days from 
the date of Publication of this notification in 
the Maharashtra Government Gazette , with an 
appeal before Superintending Engineer , Washim 
Irrigation Circle , Washim . 


117 


119 
120 
124 
125 
115 
114 
101 
102 


SCHEDULE 
Name of Irrigation Project :- Gid , MI Project, 

Tq . Manora , Distt. Washin 
Name & address of existing WUA : - Proposed 

Water User Association 
Sr. No . 

Villagewise / Sr. Gut No. 


203 
195 
4 10 
110 
020 
094 


310 


132 
154 
162 
200 
200 


e 


Survey /Gut Nos . Area 
(2) (3) 

(H .A .) 
Mouja Savargaon 

46 240 
Mouja Chikhla - gad 
193 

170 
188 

300 
187 

200 


120 


LO 


am 


250 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८ , २०१७ / कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


४७ 


SCHEDULE — Contd . 


SCHEDULE — Contd . 


(3) 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


H . A. 


H . A. 


4 44 


590 


4 10 


126 
5 80 

40 
1 24 


140 


4 50 
050 


100 


079 


080 
1 30 


4 15 


408 
3 16 


4 75 


185 


672 


2 40 
1 12 


0 71 
324 
070 
096 
036 
300 
1 60 
1 56 
4 30 


2 45 


064 


096 


3 12 
5 93 


620 
10 80 
782 
932 
854 
3 14 
3 16 
100 
147 
398 
157 
3 28 


3 21 


2 55 


3 32 


198 


Total . . 


17089 


22 


Mouja Sakhardoh 

174 
1 61 
1 78 


2 95 
2 41 
1 60 
063 
0 50 


146 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११- १७, शके १९३९ 


SCHEDULE - Contd . 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(3 ) 
H . A . 


H . A . 


435 


032 
435 


185 
187 


100 


186 


1 21 


184 


162 
1 50 
040 


171 
171 


189 


100 


188 
157 
158 
145 
153 
152 
186 
184 
189 
188 


290 
495 
152 
242 
154 
162 
1 50 
040 
100 


Total . . 


4777 


182 
121 
1 23 
180 
275 


Total. . 


176 42 


VILLAGEWISE ABSTRACT 
Project Name :- Gid Minor Irrigation Project , 
Taluka-Manora , District-Washim . 
Sr. No . Village Name 

Area 
(1) 

(3) 

H . A . 
Savargaon 

240 
Chikhlagad 170 89 
Sakharhdoh 176 42 
Halda 

47 77 


(2) 


1 62 


- - - - - - - - - 


Mouja -Halda 
179 

162 
181 

162 
182 
184 

2 15 
183 1 24 
180 

198 
190 
189 
188 021 

063 
110 

050 
111 

032 


Total Area of WUA . . 


397 48 


107 


Washim : 
Dated 25th October 

2017 . 


P . V . BORSE 
Executive Engineer , 
Washim Irrigation 
Division , Washim . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


